महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब संवर्गात सरळसेवेने 
नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी पूर्ण करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ईएसटी २९२४/प्र.क्र.१७५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०२४ 


पहा :-१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय,क्रमांक : एसएटी १०७७/ १२१५०६/५४३/प्रशा.२, दि. ९.१.१९८३. 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन आदेश,क्रमांक : एसएटी १०८५/६८/९२/प्रशा ३, दि.२०.११.१९९९. 
३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन आदेशा,क्रमांक : मप्रन्या २००१/३३/०१/प्रशा ३, दि.०५.०७.२००४. 
४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन ASST, HATH : विचौअ २०२३/प्र.क्र.३२९/प्रशा 3, दि.१०.०५.२०२४. 
५.आयुक्‍्त शिक्षण यांचे पत्र क्रमांक: शिआका/आस्था ब/१२४/स्थाप्र/२०२४/४८२५, दि. ०५.०८.२०२४ 


प्रस्तावना:- 
उपरोक्त वाचा येथे नमूद अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये सरळसेवेने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत 
उमेदवारांची महाराष्ट्र प्रशिक्षण सेवा गट-ब संवर्गात उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर नियुक्‍ती देऊन पायाभूत 
प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार सदर अधिकाऱ्यांची उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर २ 
वर्षाच्या परिवीक्षाधीन कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
२. कै.श्रीमती तृषा बबनराव पाटील यांची संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णया अन्वये महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब 
या संवर्गातील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांनी 
दिनांक ८ ऑक्टोबर, १९८७ रोजी घेण्यात आली सदर विभागीय परीक्षेमध्ये श्रीम.पाटील ह्या उत्तीर्ण झाल्या आहेत. 
कै.श्रीम.तृषा पाटील, तात्कालीन उपशिक्षणाधिकारी यांना गैरवर्तणूक प्रकरणी म.ना.से. (शिस्त व अपिल) नियम, 
१९७९ च्या नियम ५(१)(नऊ) अन्वये शासन सेवेतून संदर्भ क्र. २ येथील आदेशान्वये बडतर्फ करण्यात आले होते. 
कै.श्रीम.तृषा पाटील यांचा बडतर्फ आदेश रद्द केला. तसेच संदर्भ क्र. 3 येथील आदेशान्वये श्रीम.पाटील यांना 
उपशिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण) जि.प.कोल्हापूर या पदावर पुर्नस्थापित करण्यात आले. कै.श्री.पाटील यांचे 
याचिका क्र.१३७/२००० प्रकरणी कोल्हापूर न्यायालयाने त्यांची दि. २४.०३.२०२१ रोजी निर्दोष Yara केली. 
त्यांच्या विरुध्द सुरु करण्यात आलेली विभागीय चौकशी संदर्भ क्र.४ येथील शासन आदेशान्वये बंद करण्यात आली. 
त्यांचा निलंबन कालावधी हा कर्तव्य कालावधी म्हणुन नियमित करण्यात आला. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. 
२२.६.२०२१ च्या परिवीक्षा धोरणानुसार कै.श्रीम.तृषा पाटील यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याचा 


शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याअनुषंगाने शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः SVM २९२४/प्र.क्र.१७५/प्रशा-२ 
शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब मधील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी दिनांक ५ ऑगस्ट, २०२४ 
च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. पायाभूत शिक्षण यडास्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या व झासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार 
परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱया खालील अधिकाऱ्यांचा त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ७ 
मध्ये नमूद दिनांकास परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्यात येत असून, रकाना क्रमांक ८ मध्ये नमूद दिनांकास 


त्यांची सेवा पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ. |अधिकाऱ्याचे| शासन सेवेत | शासन सेवेत | रकाना-४ | परिविक्षा रकाना-६ | परिविक्षा 
क्र. नाव नियुक्ती ।रुजू झाल्याचा | मधील कालावधीत मधील । कालावधीत 
केलेल्या दिनांक ।दिनांकानुसार | घेतलेली अर्जित" कारणामुळे | समाधानकार 
आदेशाचा परिविक्षा ।/ परिवर्तित रजा वाढलेला | करित्या पूर्ण 
दिनांक कालावधी पूर्ण) व कालावधी | परिविक्षा | केल्यामुळे 
होण्याचा कालावधी पूर्ण | शासन सेवा 
दिनांक होण्याचा ज्या 
दिनांक = | दिनांकापासून 
पुढे चालू 
ठेवावयाची 
आहे तो 
दिनांक 


के.श्रीम.तृषा| ९.११.१९८३ | १७.११.१९८३ | विभागीय निरंक ८.१०.१९८७| ९.१०.१९८७ 
बबनराव परिक्षा 
पाटील ८.१०.१९८७ 
(सेवानिवृत्त) रोजी उत्तीर्ण 
झाल्या 
आहेत 


२. कै.श्रीम.तृषा बबनराव पाटील यांच्या शिस्तभंग विषयक किंवा फौजदारी किंवा विभागीय चौकशी किंवा 


न्यायालयीन कारवाईवर परिवीक्षाधीन कालावधी संपविण्याच्या आदेशाचा परिणाम होणार नाही. 
३. कै.श्रीम.तृषा बबनराव पाटील यांनी परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्याबाबतची 


नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी तसेच त्यांना वार्षिक वेतनवाढी देण्यात याव्यात. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी २९२४/प्र.क्र.१७५/प्रशा-२ 
४. परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याबाबत प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांना सक्षम प्राधिकारी 
म्हणून दि.२२/०६/२०२१ रोजीच्या घोषित करण्यात आले आहेत. त्यास अनुसरुन सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in&uy संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८०९१५२०४०११२१ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


TIKARAM WAMAN 
KARPATE 
(टि.वा.करपते) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्त यांचे कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सर्व संचालक 
३. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
४. संबंधित जिल्ह्यांचे शिक्षणाधिकारी 


५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

७. संबंधित अधिकारी (आयुक्त शिक्षण यांच्या कार्यालयामार्फत) 

८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


